शक्ती प्रदान समितीने शिफारस केलेली नक्षलग्रस्त 
भागातील विविध विकास कामे तातडीने होण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विझा-१ब, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी, २०१७. 


वाचा : गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/विशा-१ब, दिनांक २६.०८.२०१४. 


प्रस्तावना :- 
नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी Bad प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ उपसमिती 
दिनांक २६.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली असून सदर समितीला उपलब्ध करुन 
देण्यात येणा-या निधीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी saad प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ उपसमिती 
दिनांक २६.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली असून सदर समितीने उपलब्ध करुन 
देण्यात येणा-या निधीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
मागणी क्रमांक बी-१०, 
४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च 
२०७-राज्य पोलिस, 
(००)(११) - शक्‍तीप्रदान समितीने शिफारस केलेली 
नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे (योजनांतर्गत) 


२. सदरचा area निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौचारिक संदर्भ क्रमांक ३९९/१४६१, दिनांक 
०९.१२.२०१६, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७०१/अर्थ.११, दिनांक १६.०१.२०१७ तसेच 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे क्र. ख.वि/चा-१/गृह विभाग/यूओआर- 
908/PLA/209§-19/ 948, दिनांक ०२.१२.२०१६ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०१२०१६१९३४३५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijay D Patil 


ee e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

| a a | 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab 1 0bb42793f 
€26e38381 13296e7ff812051f6f, cn=Vijay D Patil 
Date: 2017.01.20 16:22:26 +05'30' 


(विजय पाटील) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, 


२ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

3) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४ निवासीलेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

4) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

न अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय ७), अर्थ-११ / कोषा प्र. ५, मंत्रालय, मुंबई, 

७) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) अपर मुख्य सचिव (गृह) / प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) निवड नस्ती/ विशा १ ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


